शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये 
राज्यातील कोविड मुक्त ग्रामीण 
भागातील पहील्या टप्प्यात इयत्ता ८ 
वी ते इयत्ता १२ वी चे वर्ग सुरक्षितपणे 
सुरु करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण : २०२१/प्र.क्र.१४/एसडी-६ 
मादम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ७ जुलै, २०२१ 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.८६/एसडी-६; दिनांक १५ जून, २०२०. 
२) शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.८६/एसडी-६; दिनांक २४ जून, २०२०. 
३) शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.८६/एसडी-६; दिनांक २२ जुले, २०२०. 
४) शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.८६/एसडी-६; दिनांक १७ ऑगस्ट, २०२०. 
५) शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.८६/एसडी-६; दिनांक २९ ऑक्टोबर, २०२०. 
६) संचालक (प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांचे पत्र क्र.जाक्र अमाशा /शा.सुरु/२०२१/एस-१/१८७२, दि.१४ जून, २०२१. 
७) मा.मुख्यमंत्री यांचेकडीळ बैठक दिनांक २२/०६/२०२१ 


पार्श्वभूमी :- 


सन २०२० या वर्षात राज्यामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरु झाला. त्यानंतर शासनाने केलेल्या 


उपाययोजनांमुळे राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती काही कालावधीनंतर सुधारल्याने राज्य शासनाने 


टप्प्याटप्प्याने शाळा सुरु करण्यास परवानगी दिली. त्यानुसार शालेय शिक्षण विभागाने प्रथमत: 


दि.१० नोव्हेंबर, २०२० च्या शासन परिपत्रकान्वये इ.९ वी ते १२ वी चे वर्ग काही अटी - शर्ती निश्चित 


करुन दि.२३ नोव्हेंबर, २०२० पासून सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर दि.१८ 


जानेवारी, २०२१ रोजीच्या परिपत्रकान्वये इ.५ वी ते ८ वी चे वर्ग दि.२७ जानेवारी, २०२१ पासून सुरु 


करण्यास मान्यता देण्यात आली. तथापि, त्यानंतर राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट टप्प्याटप्प्याने 


वाढत गेली. त्यामुळे राज्य शासनाने दि. १५ एप्रिल, २०२१ पासून राज्यात पुन्हा लॉकडाऊन जाहीर 


केले. त्यानंतर राज्य शासनाने केलेल्या उपाययोजनांमुळे राज्यातील ळॉकडाऊन उठविण्यात 


आले. त्यामध्ये राज्य शासकीय कार्यालयातील उपस्थिती टप्प्याटप्याने वाढविण्यात आली आहे. 


तसेच इतर आस्थापना देखिल सुरु करण्यास टप्प्याटप्प्याने मान्यता देण्यात आली आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण : २०२१/प्र.क्र.९४/एसडी-६ 


मागील वर्षी शाळा बंद असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शौक्षणिक नुकसान झालेले आहे. 


माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने त्यांच्या दि.१४ जून, २०२१ च्या पत्रान्वये 


विदर्भ वगळता राज्यातील इतर भागात दि.१५ जून, २०२१ पासून व विदर्भात दि.२८ जून, २०२१ 


पासून शैक्षणिक वर्ष सुरु करणेबाबत जाहिर केले आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण 


परिषदेमार्फत ऑनलाईन शिक्षण विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा 


उल्लेखदेखिळ सदर पत्रात करण्यात आला आहे. तसेच सदर पत्रान्वये वरील दिनांकापासून 


शिक्षकांच्या उपस्थितीबाबत निर्देश देण्यात आले आहे. मागील वर्षभरात विविध माध्यमातून 


प्रत्येक मुलापर्यंत शिक्षण पोहचविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पण शाळा बंद असल्यामुळे मुले 


एक वर्षापासून घरी बसली आहेत व त्यामुळे त्यांच्यावर शारिरीक, मानसिक (psychological) 


तणाव येऊन दुष्परिणाम होत आहेत, या बाबीकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. पुढे जस-जसा 


कालावधी जाईल, तस-तसे सदर नुकसान भरून काढणे कठीण जाईल. काही शाळा मध्ये विद्युत 


पुरवठा व इंटरनेट सुविधा नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागले. गतवर्षी 


बर्‍याच कालावधी टाळेबंदी पाळली गेल्यामुळे अध्यापन व अध्ययन प्रक्रियेमध्ये खंड पडला. 


त्यामुळे बाल-विवाह, बालमजुरीचे वाढते प्रमाण, मुलींचे/मुलांचे गळतीचे प्रमाण (drop-out) व 


घर-शेती कामात ठेवणे इ. मोठया प्रमाणावर सामाजिक नुकसान होण्याची शक्‍यता आहे. इयत्ता 


qo वी आणि १२ वीच्या विद्यार्थी करिता इयत्ता ९ वी व११ वी हा पाया असतो, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना 


नियमित शिक्षणाचा लाभ व्हावा यासाठी कोविड-मुक्त क्षेत्रात शाळा सुरु करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


परिपत्रक : 

या शासन परिपत्रकानुसार दिनांक १५ जुले २०२१ पासून राज्यातील कोविड-मुक्त क्षेत्रात 
शाळा सुरु करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. ग्रामपंचायतीनी ठराव करुन खालील निकषांच्या 
आधारे पहिल्या टप्प्यात शाळेतील इयत्ता ८ वी ते इयत्ता १२ वी चे वर्ग सुरु करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


१) ग्रामीण भागात कोविड-मुक्‍त गावातील ग्रामपंचायतीने त्यांच्या अखत्यारीत असणारे 


गावातील शाळेतील इयत्ता ८ वी ते इयत्ता १२ वी चे वर्ग सुरू करणेबाबत पालकांशी चर्चा 


करून ठराव करावा. 
पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण : २०२१/प्र.क्र.९४/एसडी-६ 


ग्रामपंचायत स्तरावर संरपंच यांच्या अध्यक्षतेखाली खालील प्रमाणे समिती गठीत करावी. 


१.सरपंच, अध्यक्ष 
२. तलाठी — 

३. अध्यक्ष, शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य 

४. वैद्यकीय अधिकारी , प्राथमिक आरोग्य केंद्र निमंत्रीत सदस्य 
५. ग्रामसेवक सदस्य सचिव 
६. मुख्याध्यापक सदस्य 
७.केंद्रप्रमुख डा 


समितीने शाळा सुरू करण्यापूर्वी खालील बाबीवर चर्चा करावी. 


() शाळा सुरु करण्यापूर्वी कमीत कमी १ महिना संबंधित गावात कोविड रुग्ण आढळून आला 


नसावा. 


(i) शिक्षकांचे लसीकरण प्राधान्याने करणे बाबत जिल्हाधिकार्‍यांनी नियोजन करावे.याबाबत 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद व शिक्षण अधिकारी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे 


पाठपुरावा करावा. 


(॥) विद्यार्थ्यांच्या पालकांना गर्दी टाळण्यासाठी शाळेच्या परिसरात प्रवेशा देऊ नये. 


(७ विद्यार्थी कोविडग्रस्त झाल्याचे आढळल्यास तात्काळ झाळा बंद करुन शाळा 
निर्जतुकीकरण करण्याची कार्यवाही मुख्याध्यापकांनी करुन घ्यावी व विद्यार्थीचे विलगीकरण 
करावे व वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या सल्लाने वैद्यकीय उपचार सुरु करावेत. 

२) शाळा सुरू करताना मुलांना टप्प्या-टप्प्यात शाळेत बोलविण्यात यावे.उदा.वर्गांना अदला- 
बदलीच्या दिवश्ी/ सकाळी-दुपारी, ठराविक महत्वाच्या (core) विषयांसाठी प्राधान्य इ. 
हयासाठी सोबत जोडलेल्या मार्गदर्शन सूचना ( SOP) चे पालन करावे. 

कोविड संबंधी सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. उदा.एका बाकावर एकच विद्यार्थी, 
दोन बाकांमध्ये ६ फूट अंतर, एका वर्गात जास्तीत जास्त १५-२० विद्यार्थी, सतत हात साबणाने धुणे, 
मास्कचा वापर, कोणतेही लक्षण असल्यास विद्यार्थ्यांना घरी पाठविणे व लगेच कोरोना चाचणी करून 

घेणे, इ. 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण : २०२१/प्र.क्र.९४/एसडी-६ 


३) संबंधीत शाळेतील शिक्षकांची राहण्याची व्यवस्था Seay त्याच गावात करावी, किंवा 
त्यांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर न करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 


१. वरील सर्व बाबींचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी शिक्षणाधिकारी, आरोग्य 
अधिकारी यांच्या समवेत सातत्याने आढावा घेऊन आव्यक तेथे सूचना कराव्यात. शाळा सुरु 
करण्यापूर्वी व शाळा सुरु झाल्यानंतर आरोग्य, स्वच्छाा व इतर सुरक्षाविषयक 
उपाययोजनांबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना (507)सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ व परिशिष्ट-ब मध्ये 
देण्यात येत आहेत. 


2. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०७०७१४४०१९३८२१ असा 
आहे. सदर परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR 


RAJ EN D RA DN: CN = RAJENDRA SHANKARRAO PA\ Cc 


jovernmen 


SHANKARRAO PAWAR क vem sont oceanic 
(राजेंद्र पवार) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
2) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 
३) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 
8) मा. अध्यक्ष व मा. उपाध्यक्ष, विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई 
५) मा. सभापती व मा. उपसभापती, विधान सभा, विधान भवन, मुंबई 
६) मा. मंत्री, ( शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 
७ मा. राज्यमंत्री, ( शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 
८) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 
१०) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे 
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
प्रभारी संचालक, बालभारती, 
सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 
शिक्षणाधिकारी प्राथमिक/माध्यमिक (सर्व) 
प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (सवी. 
प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका (सर्व) 
निवडनस्ती (कार्या.एसडी-६) 


१२ 
१३ 
१४8 
१५६ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 


८2 > > ८ Sees es 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण : २०२१/प्र.क्र.९४/एसडी-६ 


परिशिष्ट-अ 


शाळा सुरु करण्यापूर्वी आरोग्य, स्वच्छत्ता व इतर सुरक्षाविषयक उपाययोजनांबाबतच्या मार्गदर्शक 
सूचना 
१. शाळेत स्वच्छता व निर्जतुकीकरण विषयक सुविधा सुनिश्चित करणे:- 


७ मुलांना सुरक्षित व आरोग्यदायी वातावरणात शिक्षण देण्यासाठी प्रत्येक शाळेने 
विद्यार्थी/शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचारी वर्ग आजारी पडल्यास त्यांचे अलगीकरण व 
त्यांच्यावर काय उपचार करावेत ? शाळा तात्पुरती बंद करावी लागल्यास विद्यार्थ्यांचे 
शिक्षण सुरु राहण्यासाठी करावयाच्या उपाय योजना याचा कृती आराखडा तयार करावा. 


«७ शाळा सुरु करण्यापूर्वी शाळे मध्ये मुलांनी यावे या साठी शाळा व्यवस्थापन समितीने 
“ चला मुलांनो शाळेत चला ” (Back to School) अशी मोहिम राबवावी. 


«७ शाळेत हात धुण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करुन देणे. 


७ तापमापक (Thermometer), जंतूनाशक, साबण-पाणी इत्यादी आवश्‍यक वस्तुंची 
उपलब्धता तसेच शाळेची स्वच्छता व निर्जतुकीकरण स्थानिक प्रज्ञासनाने (ग्रामीण व शहरी) 
सुनिश्चित करावे. वापरण्यात येणारे तापमापक हे calibrated contactless infrared digital 
thermometer असावे. 


७ ज्या ठिकाणी वाहतूक सुविधेचा वापर करण्यात येणार आहे SVT शाळांनी 

वाहतुक सुविधांचे वेळो वेळी निर्जंतुकीकरण करावे. 

७ एखाद्या शाळेत विलगीकरण केंद्र (क्वारंटाईन सेंटर) असल्यास स्थानिक प्रशासनाने ते 
इतर ठिकाणी स्थलांतर करावे. स्थानिक प्रशासनाने अशा झाळेचे हस्तांतरण झाळा 
व्यवस्थापनाकडे करण्यापूर्वी त्याचे पूर्णत: निर्जंतुकीकरण करुन हस्तांतर शाळेकडे करावे. 


«७ विलगीकरण केंद्र (क्वारंटाईन सेंटर) इतर ठिकाणी नेणे शाक्य नसल्यास शाळा खुल्या 
परिसरात किंवा इतर ठिकाणी भरवावी. 


२. शिक्षकांची कोविड-१९ बाबतची चाचणी:- 


« संबंधित शाळेतील सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी कोविड-१९ साठीची RTPCR चाचणी 
करावी. शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी सदर चाचणीचे प्रयोगशाळेने दिलेले प्रमाणपत्र शाळा 
व्यवस्थापनास सादर करावे. सदर प्रमाणपत्राची शाळा व्यवस्थापनाने पडताळणी करावी 


« ज्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे चाचणी अहवाल positive असतील त्यांनी कोविड मुक्‍त 
झाल्यानंतरच शाळेत उपस्थित राहवे. शाळेच्या प्रमुखांनी आजारी असल्याच्या कारणामुळे 
कर्मचाऱ्यास रजेवर राहण्याची परवानगी देण्यात यावी. 


« ज्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे चाचणी अहवाल negative आहेत त्यांनी शाळेत उपस्थित 
राहताना कोविड-१९ संदर्भातील सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे आवश्‍यक राहील. तसेच 
कोविड-१९ बाबतची लक्षणे आढळल्यास त्यांनी त्वरीत चाचणी करावी. 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण : २०२१/प्र.क्र.९४/एसडी-६ 


३. बैठकव्यवस्था:- 


« वर्गखोली तसेच स्टाफ रुम मधील बैठक व्यवस्था शारीरिक अंतर (Physical 
Distancing) च्या नियमांनुसार असावी. 


© वर्गामध्ये एका बाकावर एक विद्यार्थी याप्रमाणे बैठक व्यवस्था असावी. 


४. शारीरिक अंतर (Physical distancing) च्या नियमांच्या अंमलबजावणीकरिता विविध चिन्हे व 
खुणा प्रदर्शित करणे :- 


«७ Sod दर्शनी भागावर Physical distancing, मास्कचा वापर इत्यादी संदर्भात 
मार्गदर्शक सूचना प्रदर्शित कराव्यात. 


*« थृंकण्यावरील बंदीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. 


« शाळेच्या अंतर्गत व बाह्य परिसरामध्ये रांगेत उभे राहण्याकरिता किमान सहा फूट इतके 
शारीरिक अंतर (Physical distance) राखले जाईल याकरिता विशिष्ट चिन्हे जसे चौकोन, 
वर्तुळ इत्यादींचा वापर गर्दी होणारी ठिकाणे, जसे पाणी पिण्याच्या सुविधा, हात धुण्याच्या 
सुविधा, स्वच्छतागृहे इत्यादीच्या ठिकाणी करण्यात यावा. 


« शारीरिक अंतर (Physical distance) राखण्यासाठी जेथे शक्‍य असेल तेथे येण्या ब जाण्याचे 
वेगवेगळे मार्ग निश्‍चित करणाऱ्या बाणांच्या खुणा दर्शविण्यात याव्यात 


५. शाळेतील कार्यक्रम आयोजनावरील निर्बंध :- 


© परिपाठ, स्नेह संम्मेलन, व इतर तत्सम कार्यक्रम ज्यामुळे अधिक गर्दी होऊ शकते अशा 


कार्यक्रमांच्या आयोजनावर कडक निर्बंध असेल. शिक्षक- पालक ASH ऑनलाईन 
घ्याव्यात. 


६. पालकांची संमती व पालकांनी घ्यावयाची दक्षता :- 


© विद्यार्थ्यांनी शाळेत उपस्थित राहण्यापूर्वी त्यांच्या पालकांची संमती आवश्‍यक असेल. 
शाळा व्यवस्थापन समितीने पालकांशी वरील विषयी चर्चा करावी. 


«७ आजारी असलेल्या किंवा लक्षण असलेल्या मुलांना पालकांनी शाळेत पाठवू नये. 


७. विद्यार्थी, पालक, शिक्षक व समाजातील सदस्य यांना कोविड-१९ च्या संदर्भातील आव्हाने व 
त्याबाबतची त्यांची भूमिका याबाबत जागरुक करणे:- 
« शाळा सुरु करण्यापूर्वीच विद्यार्थी, पालक, शिक्षक व समाजातील सदस्य यांच्यात 
जागरुकता निर्माण करण्याकरिता शाळा व्यवस्थापन समितीने पत्रके, पत्रे व सार्वजनिक 
घोषणांच्या माध्यमांचा वापर करुन पुढील मुद्द्यांबाबत कार्यवाही करावी:- 


[. वैयक्तिक स्वच्छता व नेहमी वापरण्यात येणारे पृष्ठभागांचे निर्जंतुकीकरण 
इत्यादीबाबत काय करावे किंवा काय करु नये याबाबतच्या सुचना. 


॥. शारीरिक अंतर पालनाचे (Physical distancing) चे महत्व. 


॥. कोविड-१९ च्या प्रतिबंधासाठी आवऱयक स्वच्छताविषयक सवयी. 
पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण : २०२१/प्र.क्र.९४/एसडी-६ 


iv. कोविड-१९ बाबतच्या गैरसमजुती. 


Vv. कोविड-१९ ची लक्षणे आढळल्यास शाळेत जाणे टाळणे. 


vi. मास्कचावापर करावा 


vil. हात सातत्याने साबणाने स्वच्छ करावेत. 


« केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांच्या सुचनांनुसार, सर्वच कर्मचारी जे 
(कोविड-१९च्या अनुषंगाने) अधिक उच्च धोक्याच्या पातळीमध्ये आहेत, जसे वयोवृद्ध 
कर्मचारी, दिव्यांग कर्मचारी, गरोदर महिला कर्मचारी व जे कर्मचारी औषध-उपचार घेत 
आहेत, त्यांनी अधिक काळजी घ्यावी. त्यांनी शाक्‍्यतो विद्यार्थ्याच्या प्रत्यक्ष संपर्कात येऊ 
नये. 


८) शाळेतील उपस्थितीबाबतच्या धोरणांमध्ये सुधारणा करणे:- 


* विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती बंधनकारक नसून पूर्णत: पालकांच्या संमती वर 
अवलंबून असेल. 

« १००% उपस्थितीबाबत देण्यात येणारी पारितोषिके कोविड-१९ परिस्थितीमुळे सद्य 
परिस्थितीत देऊ नये. भविष्यामध्ये कोविड परिस्थिती सुधारल्यानंतर नियमित शाळा 
सुरु झाल्यानंतर अशी पारितोषिके देता येतील. 


शाळेतील कर्मचाऱ्यांना त्यांना नेमून दिलेल्या कामाव्यतिरिक्त आणिबाणीच्या प्रसंगी 
इतर कर्मचाऱ्यांची कामे करण्यासाठी प्रशिक्षित करावे. 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण : २०२१/प्र.क्र.९४/एसडी-६ 


परिशिष्ट-ब 


शाळा सुरू झाल्यानंतर आरोग्य, स्वच्छता व इतर सुरक्षाविषयक उपायोजनाबाबतच्या मार्गदर्शक 
सूचना:- 
१. शाळेत व झाळेच्या परिसरात स्वच्छता व आरोग्यदायी परीस्थिती सतत राखणे:- 


e शाळेचा परीसर दररोज नियमितपणे स्वच्छ केला जावा. 


७ शाळेतील वर्गखोल्याव वर्गखोल्यांच्या बाहेरील नेहमी स्पर्श होणारा पृष्ठभाग जसे स्वचछतागृहे, 
हॅण्डल, अध्ययन-अध्यापन साहित्य, डेस्क, टॅबळेट्स, खुर्च्या,वाहने इ.वारंवार स्वच्छता व 
निर्जंतुकीकरण करण्यात यावे. 


न शाळेतील व शाळेच्या परीसरातील सर्व कचर्‍याची नियमितपणे विल्हेवाट लावण्यात यावी. 


७ हात धुण्याच्या सर्व ठिकाणी साबण, हॅन्डवॉश व स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. 


शक्य झाल्यास सॅनिटायझर सर्व महत्त्वाच्या ठिकाणी ठेवण्यात यावा. 


७  सुरक्षितव स्वच्छ पिण्याचे पाणी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. 


‘ विद्यार्थ्यानी सोबत वॉटर dies आणण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहीत करावे. 


७ शाळा सुरू होण्यापूर्वी व शाळा सुटल्यानंतर शाळा व वर्ग खोल्यांचे नियमितपणे 


निर्जतुकीकरण करण्यात यावे. 


© वरील सर्व स्वच्छतेमध्ये विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेऊ नये 
२. शाळेत विद्यार्थ्यांना सुरक्षित ठेवणे :- 
; जास्त विद्यार्थी असलेल्या शाळा दरदिवशी दोन सत्रांमध्ये भरविण्यात याव्यात. 


७ सर्व विद्यार्थी, शिक्षक व कर्मचारी वर्ग यांनी शाळेत येताना व शाळेत असेपर्यंत तसेच, शाळेत 
कोणतीही कृती करताना मास्कचा वापर करावा. तसेच, विद्यार्थी मास्कची अदलाबदल करणार 


नाहीत याची दक्षता घ्यावी. 
° विद्यार्थी, शिक्षक व कर्मचारी वर्गाची दररोज Thermal Screening चाचणी घेण्यात यावी. 
‘ विद्यार्थी, शिक्षक व शाळेतील कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्‍त इतर कोणत्याही व्यक्तिला शाळेच्या 


परिसरात व Booed प्रवेशद्वारावर प्रवेश देऊ नये. 


© काहीविद्यार्थी सूचनांचे पालन करत नसल्यास ते त्यांच्या पालकांच्या निदर्शनांस आणावे. 


३. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासाची सोय करणे :- 


«७ कोविड-१९ संसर्ग टाळण्यासाठी पालकांनी शक्‍यतो विद्यार्थ्यांना स्वत: त्यांच्या वैयक्तिक 
वाहनाने शाळेत सोडावे. 


© वाहन चालक व वाहक यांनी स्वत: तसेच विद्यार्थी शारीरिक अंतराचे पालन करतील 
याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण : २०२१/प्र.क्र.९४/एसडी-६ 


© बस/ कार यांच्या खिडक्या उघडया ठेवण्यात याव्यात. 


« वातानुकूलित बसेस मध्ये 24 ते 30 डिग्री सेल्सिअस तापमान राखावे. 
© ठाकक्‍्य असल्यास वाहनात हॅन्ड सॅनिटायझर ठेवण्यात यावे 


४.कर्मचारी व विद्यार्थी यांचा सुरक्षीत प्रवेश व गमन (Entry and Exit) :- 


e विद्यार्थी व कर्मचारी वर्गाचे आगमन व गमन (Entry and Exit) Ud वेळापत्रक अशा प्रकारे 
निश्चित करावे, ज्यामुळे शाळेत होणारी गर्दी टाळली जाईल. 


७ दर दिवशीच्या दोन सत्रांच्या मध्ये योग्य तो कालावधी देण्यात यावा ज्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये 
योग्य ते शारिरिक अंतर राखणे शक्‍य होईल. 


«७ ठाळेस एकापेक्षा अधिक प्रवेशद्वार असल्यास शाळेत येताना व जातांना सर्व प्रवेज्ञाद्वारांचा 
वापर करावा. 


© कुटुंबातील एखादा सदस्य ताप / खोकला यांनी आजारी असल्यास आपल्या मुलांना 
पालकांनी शाळेत पाठवू नये. 


५. वर्गखोल्या व इतर ठिकाणी सुरक्षिततेच्या मानकांची खात्री करावी :- 


७ ठाळेत प्रात्यक्षिक (7501०81*5 घेताना विद्यार्थ्याचे लहान लहान गट करुन घेण्यात यावेत 
म्हणजे शारीरिक अंतराचे (Physical Distancing) पालन करणे सुलभ होईल. 


«विद्यार्थ्यांनी कोणतेही साहित्य जसे पुस्तके, वही, पेन, URI, वॉटर बॉटल, शाळेत येताना 
सोबत आणावे व त्यांची अदलाबदल करू नये. 


© TT असल्यास वर्ग खुल्या परिसरात घ्यावेत. शक्य नसल्यास वर्गखोल्यांची दारे व 
खिडक्या उघड्या ठेवण्यात याव्यात. 


७ उदवाहन (lift) व्हरांड्यांतीळ उपस्थित व्यक्‍तीच्या संख्येवर निर्बध आणावेत. 
« स्वच्छतागृहामध्ये अधिक गर्दी होऊ नये, याची दक्षता घ्यावी. 
« विद्यार्थ्यांनी प्रत्येक कृती केल्यानंतर हात स्वच्छ धुवावेत. 
« वातानुकुलित वर्ग Gest असल्यास तापमान 24 ते 30 डिग्री सेंटिग्रेड ठेवावे. 
६. अभ्यासवर्गाची व्यवस्था:- 


« जास्त विद्यार्थी असलेल्या शाळा दरदिवशी दोन सत्रांमध्ये भरविण्यात याव्यात 


« प्रत्यक्ष वर्गाचा कालावधी ३ ते ४ तासांपेक्षा अधिक असू नये. प्रत्यक्ष वर्गाकरिता जेवणाची सुट्टी 
नसेल. 


७. कोविड-१९ संशयित आढळल्यास करावयाची कार्यवाही :- 


७ शिक्षक, कर्मचारी वर्ग किंवा विद्यार्थी संशयित आढळल्यास त्यास एका खोलीत इतरांपासून 
वेगळे ठेवावे तसेच त्यांना तात्काळ वैद्यकीय उपचार मिळतील याची दक्षता घ्यावी. 


« कोविड-१९ ची लक्षणे आढळल्यास त्यास तात्काळ नजीकच्या रुग्णालयात दाखल करावे किंवा 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


aA परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण : २०२१/प्र.क्र.९४/एसडी-६ 


जिल्हा व राज्य संपर्क क्रमांकास (Helpline) कळवावे. राज्य व जिल्हा helpline HAH तसेच 
जवळील कोविड सेंटर बद्दलची माहिती मुख्याध्यापक व प्रत्येक शिक्षकांच्या मोबाईलमध्ये 
असावी. 


८. मानसिक व सामाजिक कल्याण :- 


«७ चिंता आणि निराशा यासारख्या मानसिक आरोग्याच्या समस्या नोंदविणाऱ्या किंवा सांगणाऱ्या 
विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी नियमित समुपदेशन केले जाईल, याचे नियोजन करावे. 


उपरोक्त सूचनांव्यतिरिक्‍्त स्थानिक परिस्थितीनुसार शाळांनी आवऱ्यक मार्गदर्शक तत्वे 
सुचना निश्चित करावीत व प्रभावी अंमलबजावणी करावी. 


पृष्ठ १० पैकी १० 


